महाराष्ट्र शासन 


गृह विभाग 


शासन आदेश क्रमांक - आयपीएस-१७०८ / प्र.क्र. २५५ / पोल १, 


दिनांक : ३१ मे, २००८. 


संदर्भ : पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक डीजीपी/पीए/सीबी/२००८/३४. 


शासन आदेश :- 


दिनांक ०९ मे, २००८. 


राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था व्यवस्थित राखण्याच्या दृष्टीने प्रशासकीय 


निकड विचारात घेता तसेच महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय 


कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतूदींच्या अनुषंगाने. 


सक्षम प्राधिकारी यांच्या पुर्व मान्यतेने, भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या खालील विवरणपत्रात 


नमूद केल्यानुसार बदली / पदोन्नतीने नियुक्‍ती करण्यात येत आहेत : 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नाव सध्याचे पद नवीन नियुक्‍्तीचेपद 
| 
१ श्री. पी. पी. पी. शर्मा, | aoe पोलीस महासंचालक, | अपर पोलीस महासंचालक व॒ । 
भापोसे आस्थापना, महाराष्ट्र राज्य, संचालक, पोलीस बिनतारी ! 
मुंबई संदेश, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. | 
"२ | श्री. बी. एन. राऊत, । विशेष पोलीस महानिरीक्षक, | अपर पोलीस महासंचालक / 
भापोसे महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क | उपमहासमादेशक, गृहरक्षक दल 
आयोग, मुंबई | व उपसंचालक, नागरी संरक्षण, 
| महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
| [पदोच्नतीने] 
3 श्री. के. सुब्रम्हण्यमु, | प्रधान सचिव (विशेष), अपर पोलीस महासंचालक, 
भापोसे गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई  । लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई | 
8 | श्री.पी. पी. श्रीवास्तव, | अपर पोलीस महासंचालक / | अपर पोलीस महासंचालक, | 
भापोसे उपमहासमादेशक, गृहरक्षक | राज्य राखीव पोलीस बल, | 
दल व उपसंचालक, नागरी | महाराष्ट्र राज्य, मुंबई | 
hes संरक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई | 
Ga अहमद जावेद, । अपर पोलीस महासंचालक, | अपर पोलीस महासंचालक, _। 
ति राज्य राखीव पोलीस बल, आस्थापना, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई । 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई | 


D:\new pol- KATRANSFE&POSTING\LetterAdg-gt- 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नाव सध्याचे पद नवीन नियुक्तीचे पद 
६ | श्री.ए. व्ही. पारसनीस, | अपर पोलीस महासंचालक, | प्रधान सचिव (विशेष), 
| भापोसे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग | गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
| श्री. व्ही. आर. कांबळे, | सह पोलीस आयुक्‍त, वाहतूक, | अपर पोलीस महासंचालक, 
: भापोसे मुंबई शहर. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, 
| महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
| [पदोन्नतीने] 
¢ श्री. एस. एस. बर्वे, | विशेष पोलीस महानिरीक्षक, | सह पोलीस आयुक्‍त, वाहतूक, 
भापोसे आस्थापना, महाराष्ट्र राज्य, | मुंबई शहर. 
मुंबई 
९ श्री. एस. एन पांडे, | विशेष पोलीस महानिरीक्षक, | विशेष पोलीस महानिरीक्षक, 
भापोसे राज्य राखीव पोलीस बल, | राज्य राखीव पोलीस बल, नागपूर 
मुख्यालय, मुंबई (रिक्‍त पदी) [पदोन्नतीने] 
| श्री. डी. orem, | अपर पोलीस आयुक्‍त, ठाणे । विशेष पोलीस महानिरीक्षक, 
भापोसे महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्‍क 
आयोग, मुंबई [पदोन्नतीने] 
११ श्री. एम. के. कर्वे, अपर पोलीस आयुक्‍त, नागपूर | विशेष पोलीस महानिरीक्षक, 
भापोसे राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग, पुणे 
| (रिक्‍त पदी) [पदोन्नतीने] 
। १२ । श्री. हेमंत नगराळे,  । अपर पोलीस आयुक्‍त, विशेष पोलीस महानिरीक्षक व 
| | भापोसे पुर्व प्रादेशिक विभाग, मुंबई | संचालक, दक्षता व सुरक्षा, 
| | महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण | 
शि कंपनी, मुंबई (श्रेणीवाढ पदावर) । 
| | [पदोन्नतीने ] | 
१३ | श्री. एस. ए. कक्कर, | अपर पोलीस आयुक्‍त, विशेष पोलीस महानिरीक्षक, 
| भापोसे विशेष शाखा-१, मुंबई आस्थापना, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
[पदोन्नतीने] 


२, 


विशेष पोलीस महानिरीक्षक दर्जाच्या पदावरील करण्यात येत असलेल्या पदोन्नतीने 


नियुक्त्या, या मा.सर्वोच्च न्यायालयाने Civil Appeal No.1776 of 2008 (Arising out of 


SLP (C) No. 12364/2006) with Civil Appeal No.1777 of 2008 (Arising out 


of SLP (C) No. 1178/2007) प्रकरणी दिनांक ०५.०३.२००८ रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार, 


ए.आ९% 9०-1॥९.७०८&०051[त. नास एड-डॉ- 


महाराष्ट्र राज्याच्या भारतीय पोलीस सेवा संवर्गामधील अधिकाऱ्यांच्या सेवाजेष्ठतेबाबत करण्यात येत 


असलेल्या पुनर्विलोकनाच्या अधिन असतील. 


2. पदोन्नतीने नियुक्‍ती करण्यात येत असलेल्या अधिकाऱयांनी, पदोन्नत पदाचा कार्यभार 
स्विकारल्यानंतर, एक महिन्याच्या आत पदोन्नत पदावरील वेतन निश्‍चितीचा विकल्प, लेखा अधिकारी, 


भापोसे कक्ष, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ यांचेकडे सादर करावा. 


¥. प्रस्तुत प्रकरणी महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, यांनी 
कृपया* तात्काळ कार्यवाही करावी आणि याबाबतचा अनुपालन अहवाल, संबंधितांनी कार्यभार 
स्विकारल्याचा दिनांक नमूद करुन, शासनास सत्वर पाठविण्यात यावा. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


( सु. ज. महाजन ) 
) सह सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग. 
प्रति, : 
महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


१) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
२) मा. उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव 
३) मा. राज्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव. 
४) मुख्य सचिव यांचे सहसचिव. 
, ५) अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक 
६) प्रधान सचिव (विशेष) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक. 
७) प्रधान सचिव (अ. व सु.), यांचे स्वीय सहाय्यक. 
८) लेखा अधिकारी, भापोसे कक्ष, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९) निवडनस्ती (पोल-१) 


390७७ pol- KTRANSFE& POSTING \Leiter Adg-gt- 


